faga निरीक्षणालयातील सेवानिवृत्त 
अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ 
मिळण्यास झालेल्या  विलंबाच्या 
कालावधीतील व्याज अदा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. याचिका-२०२२/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ: १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. गविया-१०९२/प्र.क्र.२/९२/लेपवि, दि. २७.०५.१९९२. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अरजा-२४९६/२०/सेवा-९, दि. २०.०६.१९९६. 
३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र. सेनिवे-१००८/७७/सेवा-४, दि. ०१/११/२००८. 


प्रस्तावना: 

ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील अधिक्षक अभियंता, गट-अ व विद्युत 
निरीक्षक, गट-अ या संवर्गातील एकूण ०३ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ मिळण्यास 
झालेल्या विलंबाच्या कालावधीतील व्याज अदा मिळण्याबाबत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
येथे मूळ अर्ज क्र. २००/२०२१ दाखल केला होता. सदर याचिकेवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई यांनी दि. ०७.०३.२०२२ रोजी अंतिम निकाल देऊन सदर याचिकेतील याचिकाकर्ते यांना 
सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ मिळण्यास झालेल्या विलंबावरील व्याज अदा करण्याबाबत आदेशित केले. 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, च्या नियम १२९ (अ) (ब) मध्ये व उपरोक्त संदर्भ क्र. 
१ ते ३ येथील शासन निर्णयामध्ये निवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर व्याज अदा करण्याची 
तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने श्री. सुहास बागडे, अधिक्षक अभियंता (सेवानिवृत्त), श्री. नंदकुमार महाजन, विद्युत 
निरीक्षक (सेवानिवृत्त) व श्री. सुरेशकुमार नळावडे, अधिक्षक अभियंता (सेवानिवृत्त) यांच्या प्रकरणात त्यांना 
सेवानिवृत्तीनंतरचे रजा रोखीकरण, सेवानिवृत्ती उपदान, गट विमा योजना, निवृत्तीवेतन व अंशराशीकरण 
याबाबींचे लाभ मिळण्यास झालेला विलंब हा प्रशासकीय स्वरूपाचा असल्याने त्याकरीता सदर अधिकाऱ्यांना 
सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळण्याकरीता झालेल्या विलंबाच्या कालावधीकरीता व्याज देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा: 

उक्त प्रस्तावनेस अनुसरून ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालयातील 
श्री. सुहास बागडे, अधिक्षक अभियंता (सेवानिवृत्त), श्री. नंदकुमार महाजन, विद्युत निरीक्षक (सेवानिवृत्त) व 
श्री. सुरेशकुमार नलावडे, अधिक्षक अभियंता (सेवानिवृत्त) यांना खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
सेवानिवृत्तीवेतन वेळेत अदा न झाल्याने त्यावरील व्याजाची परिगणना उक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील 


शासन आदेशा क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-१ 


तरतूदीनुसार (सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीच्या ठेवीवर लागू असलेल्या व्याजदराप्रमाणे) एकूण 
रू. ५,४४,२८६/- व्याज अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव पैवानिवृत्ती विलंबाने अदा केलेली रक्‍कम | विलंबावरील व्याज 
लाभ (रू.) 
| श्री. सुहास बागडे, रजा रोखीकरण | १२,६२,२२०/- १,०२,८४५/- 
अधिक्षक अभियंता उपदान १४,००,०००/- १,२८,०६७/- 
sea अंशराशीकरण =| saree हे अदा देय नाही. 
के करण्यापूर्वी सेवानिवृत्तीवेतन हे 
पुर्ण देण्यात आले. यास्तव 
व्याज देय नाही. 
निवृत्तीवेतन ८,६१,५५२/- २०,४८०/- 
एकूण देय व्याज २,५१,३९२/- 
२ । श्री. नंदकुमार महाजन, | उपदान १४,००,०००/- १,७६,४६९/- 
विद्युत निरीक्षक अंशराशीकरण | saree हे अदा देय नाही. 
(सेवानिवृत्त) करण्यापूर्वी सेवानिवृत्तीवेतन हे 
दि. ३१.०५.२०२० पुर्ण देण्यात आले. यास्तव 
व्याज देय नाही. 
निवृत्तीवेतन तात्पुरते निवृत्तीवेतन वेळेत देय नाही. 
अदा करण्यात आलेले आहे. 
यास्तव व्याज देय होत नाही. 
एकूण देय व्याज १,७६,४६९/- 
3 | श्री. सुरेशकुमार नलावडे, | उपदान १०, ६६,४९९/- व १,४०,००० १,१६,४२५/- 
की अंशराशीकरण | saree हे अदा देय नाही. 
Rr. 30.49.2020 करण्यापूर्वी सेवानिवृत्तीवेतन हे 
पुर्ण देण्यात आले. यास्तव 
व्याज देय नाही. 
निवृत्तीवेतन तात्पुरते निवृत्तीवेतन वेळेत देय नाही. 
अदा करण्यात आलेले आहे. 
यास्तव व्याज देय होत नाही. 
एकूण देय व्याज १,१६,४२५/- 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, उक्त परिच्छेदातील नमूद तक्त्यातील 
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना त्या त्या लाभासमोर नमूद केलेल्या विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज अदा करण्याची 
कार्यवाही आपल्या स्तरावरून तात्काळ करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.६०/ऊर्जा-१ 


३. सदर मान्यता ही मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. २००/ 
२०२१ वर मा. न्यायाधिकरणाने दिलेल्या दि. ०७.०३.२०२२ रोजीच्या अंतिम निकालाविरूध्द मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल स्टॅम्प क्रमांक १८५२८/२०२२ मध्ये होणाऱ्या अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११५१७४४१८३६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AM 


CHAUDHARI काला 
(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्री. सुहास बागडे, अधिक्षक अभियंता (सेवानिवृत्त). 
२. श्री. नंदकुमार महाजन, विद्युत निरीक्षक (सेवानिवृत्त) . 
३. श्री. सुरेशकुमार नलावडे, अधिक्षक अभियंता (सेवानिवृत्त). 
द्वारा : मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई- ४०० ०७१. 


प्रत: माहिती व आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रषित:- 
१. मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई- Yoo ०७१. 
२. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई / पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६. निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


